सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३१ ] 


शनिवार , दिनांक १ ऑगस्ट २०१५ : श्रावण १० , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


आयुक्त यांजकडून 
वाचा : १ ) मनपा साप्रवि - २०११/ ३७५३ /दिनांक १३/ ०९/ २०११ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २२ सप्टेंबर, २०११ 
३) कार्यालयीन आदेश क्र . नांवाशमनपा/ साप्रवि/ २८४५ / २०१५ 
दिनांक ०१/०६/ २०१५ . 

सुधारीत 

शांतता क्षेत्र अधिसुचना 
मनपा साप्रवि - २०१५/ । दिनांक - २१/ ०७/ २०१५: - ज्याअर्थी 
भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालय व वन विभाग यांचा निर्णय दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २००० नुसार प्रदुषणाची वाढती पातळी व निरनिराळे प्रदुषण 
स्त्रोत विचारात घेता कोर्ट , शाळा व हॉस्पीटल यांचे १०० मीटर परीसरात 
शांतता क्षेत्र घोषीत करण्यासाठी ध्वनी प्रदुषण (नियम व नियंत्रण) नियम 
२००० आमलात आणला आणि मा . न्यायालय , मुंबई यांनी उक्त नियमांअतर्गत 
२६ फेब्रुवारी, २००९ च्या अंतरिम आदेशाद्वार “ शांतता क्षेत्र " जाहिर करण्याचे 
निर्देश दिलेले आहेत . तसेच महाराष्ट्र राज्याचेपर्यावरण विभाग , मंत्रालय 


मन 


मुंबईचे शासन निर्णय क्र . ध्वनी प्र .२००९ / प्र.क्र .-९५/ ता .क्र .- १ दिनांक २१ 
एप्रिल , २००९ आणि दिनांक ०७ ऑगस्ट , २००९ अन्वये जे निर्देश दिलेले 
आहेत . 

ज्याअर्थी यापुर्वी महानगरपालिका सर्वसाधारण ठराव क्र . २२२ दिनांक 
२० /०३/ १९९९ आणि शासनाचे राजपत्र दिनांक २२/ ०९/ २०११ अन्वये 
महानगरपालिकेच्या एकुण ( ०६ ) झोन अंतर्गत शांतता क्षेत्र घोषीत करण्यात 
आलेले होते . त्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम 
२९ - अ नुसार आणि महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . ७२ 
दिनांक १४/ ०८ / २०१४ अन्वये उक्त ०६ झोन अधिक्रमित करुन नव्याने 
( ०४ ) झोन A , B, C आणि D संकेतांकानुसार स्थापन करण्यात आलेले 
आहेत . 

त्याअर्थी मी सुशिल खोडवेकर , आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपालिका , नांदेड भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालय व वन 
विभाग , तसेच महाराष्ट्र शासनाचे उक्त निर्णय आणि मा . उच्च न्यायालय , 
मुंबई यांच्या निर्देशाप्रमाणे, पदनाम प्राधिकारी म्हणुन आम जनतेच्या 
आरोग्यासाठी व ध्वनी प्रदुषण टाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे “ शांतता क्षेत्र 
अधिसुचित " परिसर असल्याचे जाहिर करीत आहे. 


अ .क्र . 


“ शांतता क्षेत्र ” घोषीत केलेले ठिकाण 


परिसर 


निश्चित करण्याचे कारण | शेरा 


झोन क्र - A 


व्यंकटराव तरोडेकर हायस्कुल, शिवाजी | कामगार चौक , तरोडा नाका ते सना | शैक्षणिक संस्था 
हायस्कुल व श्रीनिकेत प्रा . शा . सना हायस्कुल 
हायस्कुल 


सहकार नगर ते सुनिल नगर , 


शैक्षणिक संस्था 


संदिपनी पब्लीक स्कुल 
सुधाकरराव नाईक प्रा . शा . 


आयोध्यानगर ते बियाणी कॉम्पलेक्स 


शैक्षणिक संस्था 


सर्व धार्मिक स्थळांच्या सभोवती १०० मीटर पर्यंत क्षेत्र 


धार्मिक स्थळ 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ ऑगस्ट २०१५ : श्रावण १० , शके १९३७ 


भाग १ अ - असाधारण 


झोन क्र - B 


जंगमवाडी दवाखाना/ मनपा शाळा 


जंगमवाडी दवाखाना परिसर 


रुग्णालय / शैक्षणिक संस्था 


| 


महाविर सोसायटी/ दधीची मार्ग/ वाडीया 
फॅक्ट्री परिसरातील डॉक्टर्स बिल्डींग 


दधीची मार्ग ते वाडीया फॅक्ट्री परिसर , | सर्व खाजगी रुग्णालय 
सोसायटी त्रिकोणी रस्ता 


| 


डॉ . काब्दे बिल्डींग/ प्रा . मनपा शाळा 


मनपा पाण्याचीटाकी ते काब्दे हॉस्पीटल | रुग्णालय / शैक्षणिक संस्था 


| 


यशवंत महाविद्यालय रोड 


शैक्षिणक संस्था 


नारायणराव लॉ कॉलेज , यशवंत 
महाविद्यालय , शासकीय तंत्रनिकेतन 
कॉलेज , महात्मा फुले हायस्कुल , 
सावित्रीबाई फुले हायस्कुल , कस्तुरबा 
मात्रसेवा केंद्र , फार्मसी कॉलेज , ते 
भाग्यनगर कॉर्नर , 


५. | राजश्री शाहू विद्यालय , आनंदनगर 


भाग्यनगर कमान ते नागार्जुना हॉटेल | शैक्षिणक संस्था 
मुख्य रस्ता 


६ 


। 


शिवाजी नगर औद्योगिक वसाहत 


शैक्षणिक संस्था 


ज्योजी टॉकीज रस्ता ते किडस 
किंगडमचे कंपाऊंड 


७ . | ग्लोबल हॉस्पीटल 

गोदावरी हॉटेल ते विसावा उद्याना पर्यंत | सर्व खाजगी रुग्णालये 
८ . | सर्व धार्मिक स्थळांच्या सभोवती १०० मीटर पर्यंत क्षेत्र 

धार्मिक स्थळे 


झोन क्र - C 


हैदरबाग दवाखाना/ मनपा शाळा 


हैदर फंक्शन हॉल ते चुन्ना भट्टी रस्ता | रुग्णालय / शैक्ष्णिक संस्था 
कार्नर 


खय्युम प्लॉट मनपा शाळा 


खोजा कॉलनी ते मॅफको पर्यंत 


शैक्षणिक संस्था 


जिल्हा न्यायालय 


४ . | जिल्हा परिषद शाळा 


शिवाजी पुतळा ते जुने जकात नाका || न्यायालय परिसर 
शिवाजी पुतळा ते हॉस्पीटल चे मागील | शैक्षणिक संस्था 
गेट 


५ . । 


शासकीय रुग्णालय 


शिवाजी पुतळा ते नांदेड जिल्हाधिकारी | रुग्णालय 
कार्यालय 


६ . | डॉक्टर्स लाईन ( घामोडीया फॅक्ट्री परिसर ) 


संपुर्ण डॉक्टर लेन घामोडीया फॅक्ट्री 
परिसर 


संपुर्ण खाजगी रुग्णालये 


आयुर्वेदिक रुग्णालय व महाविद्यालय पोलीस अधिक्षक कार्यालय ते कलामंदीर | रुग्णालय / शैक्षणिक संस्था 
बोरबन डॉक्टर लेन 

बोरबन फॅक्ट्री परिसरातील दवाखाने ।| संपुर्ण खाजगी रुग्णालय 
सर्व धार्मीक स्थाळांच्या सभोवती १०० मीटर पर्यंत क्षेत्र 

धार्मीक स्थळे 


९ . | 


झोन क्र - D 


हडको, इदिरागांधी शाळा 


बुध्द विहार ते हडको बसस्टॉप 


शैक्षणिक संस्था 


कुसूमताई हा ./ इदीरागांधी वि . नरसिंह 
विद्या मंदिर/शिवाजी विद्यालय , सिडको 


संभाजी चौक ते सिडको गृहनिर्माण संस्था शैक्षणिक संस्था 
पर्यंतचा रस्ता . 


३ . | सर्व धार्मिक स्थळांच्या सभोवती १०० मीटर पर्यंत क्षेत्र 


धार्मिक स्थळे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १ ऑगस्ट २०१५ : श्रावण १० , शके १९३७ 


वर नमुद ठिकाणी “ शांतता क्षेत्र ” असे लिहलेले फलक लावण्यात 
यावेत व त्या फलकांच्या दरम्यानचा १०० मिटरचा परिसर हा “ शांतता 
क्षेत्र म्हणुन समजण्यात येईल. सर्व नागरिकांना व वाहन चालकांना असे 
आवाहन करण्यात येत आहे की , वर नमुद शांतता क्षेत्रामध्ये त्यांनी 
अथवा त्यांच्या पाल्यातर्फे स्वतःचे/ भाडयाने घेतलेल्या वाहनांचा, हॉर्नचा , 
लाऊड स्पिकरचा , वाद्यांचा आणि फटाक्यांचा किंवा इतर कोणत्याही 
प्रकारे आवाज करणाऱ्या वस्तु व साहित्याचा दिवसा ( सकाळी ०६ .०० ते 
रात्री १०. ०० वाजेपर्यंत ) ५० डेसीबल व ( रात्री १० .०० ते सकाळी ०६.०० 
वाजेपर्यंत ) ४० डेसीबल पेक्षा जास्त आवाज करणार नाहीत . 

सदर आदेशांचा भंग केल्यास त्यांच्यावर पर्यावरण सुरक्षा कायदा , 
१९८६ आणि ध्वनी प्रदुषण (नियम व नियंत्रण ) नियम २००० मधील 
तरतुदीनुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल . सदर कायद्यानुसार 
आरोपीस ५ वर्षापर्यंत कैद किंवा रुपये १.०० लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही 
अशा प्रकारची शिक्षा कायद्यात प्रस्तावीत करण्यात आली आहे . आणि 


अशी कार्यवाही करण्याचा अधिकार आयुक्त व त्यांनी प्राधिकृत केलेले 
उपआयुक्त तसेच सर्व झोनमधील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रापुरते 
अधिकार राहतील . तसेच जिल्हा पोलीस अधिक्षक व उपअधिक्षक हयांना 
कायद्यानुसार कार्यवाहीचे अधिकार राहतील . 

सदरची “ शांतता क्षेत्र अधिसुचना दिनांक ०१/ ०७/ २०१५ पासुन अंमलात 
येईल . तसेच सदर अधिसुचना ही पोलीस वाहने , फायरब्रिगेड , रुग्णवाहीका 
व आत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना तसेच V . V .I. P. व्यक्तीसाठी असलेले 
वाहनांना लागु राहणार नाही . 

सुशिल खोडवेकर 

आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर 

महानगरपालिका, नांदेड . 
नांदेड , २८ / ०७/ २०१५ . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


